सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग 
व जलजन्य रोग), पुणे-१ कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०७मार्च,२०१९ 


संदर्भ :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६/०८/२००७. (सुधारीत आकृतीबंध) 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ- 
५ दि.१७/१०/२०१८. 

3) वित्त विभाग शासन निर्ण क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि:२१ फेब्रुवारी,२०१९ 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ व प्र), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे५/१५ 
अपदे/९०२-०३/ १८ दि.२२ फेब्रुवारी,२०१९. 


प्रस्तावना :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर १५ अस्थायी पदे वित्त विभागाच्या सहमतीने सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.३८/आरोग्य-५, दिनांक १७ 
ऑक्टोंबर,२०१८ अन्वये दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात 
आली होती. सदर मुदत दि.२८.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात येणार असल्याने, सदरहू १५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने 
आवश्यक असल्याने, सदर १५ अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो., पुणे-१ कार्यालयातील १५ अस्थाई पदांचा तपशिल 


अ.क्र पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची वेतनश्रेणी (रुपये 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक संख्या 
णं झा.नि.. न.वि.साआ. व अधिक्षक (गट-क) णि पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी-२०६०/ पे रु.४३०० 
२ | १५६२६/ड, दि.३०/३/१९६२ शिपाई (गट-ड) णं १-एस (४४४०-७४४०) + TST 
रु.१३०० 
३ ।शा.नि.,न.वि.सा.आ.व कनिष्ठ लिपिक (गट-क) णं पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी- पे रु.१९०० 
४ | २०६४/डी, दि.१६/२/१९६५ | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) | पीबी-१ (4200-20200) + ग्रेड 
पे रु.२४०० 
4 शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ | सहायक अधिक्षक (गट-क) शि पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ पे रु.४२०० 
६ | शा.नि., सा.आ.वि., | वाहन चालक (गट-क) णि पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
क्र.सीडीपी १०५७, पे रु.१९०० 
दि.६/११/१९५८ 
७ ।शा.नि., सा.आ.वि., | कनिष्ठ लिपिक (गट-क) श्‌ पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
क्र.एचडब्ल्यूरी १०८६/डी, पे रु.१९०० 
दि.१५/९/१९६० व 
क्रएसएलओ १३६७/जे, 
दि.२३/७/१९५८ 
८ प्रशासकीय अधिकारी | पीबी-२ (9300-3800) + 7S 
(गट-ब) पे रु.४४०० 
९ अधिक्षक (गट-क) णो पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
शा.नि, न.वि.सा.आ.वि. पे रु.४३०० 
शि क्र.डीएमई-१०७६/६२३९, कनिष्ठ लिपिक (गट-क) a पीबी-१ (42oo-20200) + TS 
पीच-१२, दि.१/११/१९७६ पे रु.१९०० 
णि सहायक अधिक्षक (लेखापाल) | २ | पीबी-२ (९३००-३४८०० : ग्रेड 
(गट-क) पे रु.४२०० 
१२ वरिष्ठ लिपिक (गट-क) 2 । पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
पे रु.२४०० 
१३ | शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) | पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ पे रु.२४०० 
एकूण- १५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ 


३. 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


tof 


षु. 


मागणी क्रमांक : १ आर 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 


००१(१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जल्रजन्य रोग) पुणे कार्यालय 


सांकेतांक २२१० ०३४२ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६आ.पु.क., दि.२१ 
फेब्रुवारी,२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903011914207617 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 


N | | ES H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e5abd 
6b9fad45b976539bce4d36b0b69, postalCode=400001, 
street=10TH FLOOR,G T HOSPITAL COMPLEX,NEW 
MADHUKAR_ जाळ 
serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e55772 
eb9527cde52579d6523580dfc4d1783, ou=PHD 
MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
FA LA KE cn=NILESH MADHUKAR FALAKE 
Date: 2019.03.07 11:12:40 +05'30' 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई/पुणे 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१/६. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


९) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 


०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


